दिनांक १३ ते १७ मार्च, 2098 या कालावधीत 
चंदिगढ येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
टेबल टेनिस स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ११ मार्च, २०१९. 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक : अभानासे-३८१८/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२; दि. ०७.०३.२०१९. 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.१ मधील परि. १ “सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 
शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.८६,३२५/- (रुपये शहाऐंशी 
हजार dal पंचवीस फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.” या वाक्याऐवजी 


“सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.९२,६२५/- (रुपये AAT हजार सहाठे पंचवीस फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता 
देण्यात येत आहे.” असे वाचावे. तसेच यासाठीचे परिषिष्ट ब सोबत जोडल्याप्रमाणे राहिल. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३१२११२७०५३६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. शिना 
Rajendra Shankarrao DN N= Fajndia Samet Pave, CoN & 
Pawar See as re टना 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे खाजगी सचिव 

) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 

) 

) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२, 


६) वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
) 
) 


८) सर्व उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

९) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

qo) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

११) उप सचिव (क्रीडा)/ अवर सचिव (क्रीयुसे २ व ३) / कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शा.शि.व क्री.वि., 
मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती, क्रीयुसे-२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक १३ ते १७मार्च, २०१९ या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या टेबल टेनिस संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


रुपये 
निवड चाचणी आयोजनापूर्वीचा खर्च. 
निवड चाचणीसाठी टेबळ आणणे, मांडणे व त्यासाठी टेम्पो खर्च (हमाली २,०००/- 
सह) 


लाईट AST लावणे, WHT योजनेवर करावा लागलेला खर्च. 
३ |लेखनसागुत्री खच 
a) | निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च. Le 


प्रमुख पंच व इतर दोन पंच यांचे मानधन. (4000+ ५००--५००) २,०००/- 
निवड चाचणीस उपस्थित जिमखाना पदाधिकारी/ प्रतिनिधी व पंच 3,000/- 
यांच्याकरिता चहा/ अल्पोपहारावरील खर्च. शिंग 
३ | निवड चाचणीसाठी १ डझनटेबलटेनिसचेंडू. (Stag 1.1. Ball ३ Star) 
प्रशिक्षण शिबीराकरिता खर्चे. Po 
आयोजनाचा खर्च. (3 दिवसाचा प्रशिक्षण शिबीराकरिता खेळाडू, २,५००/- 
व्यवस्थापक/ प्रशिक्षक यांच्या चहा व अल्पोपहारावरील खर्च.) 

2 ।३ दिवसाच्या प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्रशिक्षकांचे मानधन व प्रवास भाडे. ३,०००/- 
र र्र 
लाईट AST लावणे, VHT योजनेवर करावा लागलेला खर्च. १,५००/- 
(३ दिवसाचा खर्च) 

; 7 


२ टेबल टेनिस FES, ८,०००/- प्रमाणे. १६,०००/- 
२ |२ डझन टेबल टेनिस चेंडू. (Stag 1.1. Ball 3 Star २,६००/- 
वैयक्तीक क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च:- 


7 
९.० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


AN 


ioe 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२, 


७ | 94 टावेल्स प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. 
९ ब्लॅक पॅन्थर सपोर्टर रु. ३००/- प्रमाणे. 


र 


१ | ग्लुकोज/औषधे/ स्प्रे इत्यादीसाठी खर्च. 
| | एकूण रुपये: (रुपये ब्यान्नव हजार Geral पंचवीस फक्त) 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 


Raje nd fa DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education and 


Shankarrao Pawar ०५0०७ 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


